पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १२ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल,२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
३० मे, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
१५ जून, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
२८ जुले, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
१० ऑक्टोबर, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
१६ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु- 23 


या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
रु.२३०.०० लाख इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ ते ७ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च 
विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी एकूण रुपये १,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


सन २०२२-२३ करीता २२१५१९१४ । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
अ. | जिल्हा या लेखाशिर्षाखाली वितरीत २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
क्र. | परिषद करावयाचे अनुदान येत असलेले एकूण अनुदान 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (अक्षरी रुपये) 

| 9]? 3 gs 
| 9 | नांदेड ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 
२ | रत्नागिरी ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 

एकूण १००००००० रुपये Up कोटी फक्त 

२. उपरोक्‍त निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 


कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून 
या निधीचा अन्य कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व 
त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने 
त्वरीत शासनाच्या निदर्शनास आणावी. 


2; सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु- २३ 


संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Gach वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य (२२१५१९१४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, 2022 अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8१॥/859॥0॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१२०६०७३८२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB आ ता 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 


AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49addeefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b2 
4702e05968e19F, 
pseudonym=£CB735300543A776F 1DE7 14D85AF521F7953EAF5, 
serial INumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC982847 183251 EE 
E2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 

H AJ A R E Date: 2023.01.12 13:22:04 +05'30' 
( बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी ५» महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु- 23 


Wd: 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/रत्नागिरी. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/रत्नागिरी) 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/रत्नागिरी. 


माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु- २३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १२ जानेवारी, २०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 

१ | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर ३१.०५.२०२४ 

२ | श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड मजूर ३१.०८.२०२२ 

३ | श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
४ | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकीदार ३०.०४.२०२२ 
५ | श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. HY पंपचाळक ३०.११.२०२३ 

६ | att. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर ३१.०३.२०२८ 
७ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 

८ | श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 

९ | श्री. गोविद गणपती ईबीतवार मजूर ३१.०३.२०२३ 
१० | श्री. बाबाराव शांकर पांगरेकर मजूर ३१.०१.२०२३ 
११ | श्री. शे. नबी. शा. हुसेन मजूर ३०.०६.२०२३ 
१२ | a. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन मजूर ३१.०९.२०२३ 
१३ | श्री. प्रकाश शंकर भरकडे मजूर ३१.०५.२०२४ 
१४ | afl. रमेश केरबा लोखंडे चौकोदार २८.०२.२०२५ 
१५ | श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१६ | aft. बळी व्यंकोबी शिंदे मजूर ३०.०४.२०२३ 
१७ | महंमद जिलानी म. कासिम चौकीदार ३१.०३.२०२५ 
१८ | श्री. भगवान गणा हुलकुले मजूर ३१.०१.२०२३ 
१९ | श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर ३०.०६.२०२८ 
२० _ | ai. उस्मान शो. चोद मजूर ३१.०८.२०२८ 
29 | al. भास्कर नामदेव दुडकीकर मजूर ३१.०३.२०३० 
२२ | श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर मजूर ३१.०३.२०२७ 
23 श्री. उत्तम केशव होडाळे चौकोदार ३१.१२.२०२७ 
२४ | श्री. गंगाधर संभाजी बासरे चौकोदार ३०.०४.२०२२ 
२५ | atl. अर्जुनसिंग सुदरसिंग ठाकुर मजूर ३१.०८.२०२२ 
२६ | ait. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकोदार ३०.११.२०२७ 
२७ | श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकोदार ३०.११.२०२४ 
२८ | श्री. मगदुम शे. गुलाबसाब मजूर ३०.०८.२०२८ 
२९ _ | ait. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकोदार २८.०२.२०२५ 
३० | श्री. विलास संभाजी कदम चौकोदार ३०.०९.२०२७ 
३१ | atl. Bares नागोराव केंद्रे चौकोदार ३१.१२.२०२४ 
३२ श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन २९.०२.२०२८ 
३३ | atl. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
३४ | श्री. अ. रहेमान अ. बासीद चौकोदार ३१.०५.२०२६ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु- 23 


३५ | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर फिटर ३१.०७.२०२५ 
३६ | श्री. म. युसुफ इस्माईल कनिष्ठ अभियंता ३१.०७.२०२७ 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
q श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
३ _ | al. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ | श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
५ | श्री. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
६ श्री. पी. एन. शिदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ | at. एस. डी. आखाडे पंपचालक ३१.०५.२०२३ 
८ _ । श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
९ | श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
१० | श्री. एस. आर. लांडगे Fel 39.04.2023 
११ | श्री. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
१२ | श्री. व्ही. के.शितप जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१३ | al. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१४ | श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१५ | श्री. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१६ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
१७ | att. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१८ | atl. के. जी. Brag मजूर ३०.०६.२०२८ 
१९ | श्री. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
२० | ait. जी. जी. बाईत मजूर ३१.०८.२०२३ 
२१ | श्री. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२२ श्री. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
23 श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२४ श्री.पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२५ | श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
२६ | श्री. यु. पी. महाडीक मजूर ३०.०९.२०२६ 
२७ श्री. सी. डी. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
२८ | श्री. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
28 श्री. फाईक शोख महंमद नांदगांवकर मजूर २९.०२.२०२४ 
३० | श्री. अशोक रघुनाथ चिकणे जोडारी ३१.०३.२०२७ 
BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE « 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


